केंद्रशासनाने राज्यांच्या भांडवली खर्चासाठी विठोष 
सहाय्य योजनेच्या भाग १ -अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 
माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयास भाग-५ अन्वये 
ऑप्टीकल फायबर केबल बिनव्याजी कर्ज प्राप्त 
होण्यासाठी खर्चाचे नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत 
शुध्दिपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- साप्रवि-२०२२/प्र.क्र.१३२/से-१/३९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०९ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्र:- साप्रवि-२०२२/प्र.क्र.१३२/से-१/३९, 
दिनांक- १६ डिसेंबर, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त झासन निर्णय क्रमांक साप्रवि-२०२२/प्र.क्र.१३२/से-१/३९, दिनांक- १६ डिसेंबर, 
२०२२ च्या शासन निर्णयातील विवरण पत्रातील उदिष्ट ५५ - कर्ज व आगाऊ रक्कम या ऐवजी " 
५२७५००१२ खाली ५३- मोठी बांधकामे (53- Major Works)" असे वाचावे 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क ॒ महाराष्ट शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०१०९१६०६३०६२०७असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


LAXMAN VISHWANATH 
SAWANT 


(ल.वि.सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


) मा 
) 

३) मा. उपमुख्यमंत्री , यांचे प्रधान सचिव. 
) 
) 


न. 


मा. सर्व मंत्री. 

मा. सभापती/मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 

मा. अध्यक्ष / मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, मुंबई. 

मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः साप्रवि-२०२२/प्र.क्र.१३२/से-१/३९ 


११) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१३) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१४) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षण), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१८) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

१९) उप सचिव (व्यय-४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०) उप सचिव (अर्थबळ) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१) उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२) कक्ष अधिकारी (कार्या-२५), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२३) निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
१७) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमान विकास कंपनी मर्यादित, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


